“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत अमरावती 
जिल्ह्यातील मो. इसंबरी, ता. वरूड गावांना नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत 
प्रशासकोय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र. ४८/ UT ९३ (7 Office १०.७५५४३३) 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 002 
दिनांक: १९ जुले, २०२४. 
वाचा :- 


१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र.जजीमि-२०२१/प्र.क्र.१२६/पापु-१३, 
दि.२२.४.२०२२ 
२) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अमरावती यांचे मुळ तांत्रिक मान्यता आदेश क्र.७५/१/ 
jjm/2RB, दि.१४.१२.२०२३ 
३) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अमरावती यांचे सुधारित तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. 
जिप/ग्रापापु/तांशा -६/ जजीमि/३८७४/२०२३, दि.१५.१२.२०२३ 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांचे पत्र क्र.जा.क्र./जीप/ ग्रापापु/सुधारीत 
योजना /२८५ /२०२४, दि.८.२.२०२४ 
५) विभागाचे जादा दर निविदा HR मान्यतेचे पत्र क्र.जजीमि-२०२२/प्र.क्र.१०६९/पापु-१३, 
दि.२९.७.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
अमरावती येथील मो. इसंबरी, ता. वरूड येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या मुळ अंदाजपत्रकास 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र. १ अन्वये रू. ८२,३७,४००/- इतक्या ढोबळ किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र.५ येथील विभागाच्या दि.२९.७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेच्या जादा दराच्या निविदेस 
कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेस 
सुधारीत प्रशासकोय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भीय पत्र क्र.४ येथील दि. ८.२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील दि.१५.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी दिलेल्या सुधारित तांत्रिक मान्यतेस अनुसरून येणाऱ्या किंमतीस सुधारित 
प्रशासकोय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील मो. इसंबरी, ता. वरूड खालील 
TMA नमूद नळ पाणी पुरवठा योजनेस जादा दराची निविदा स्विकृती, वस्तु व सेवा कराच्या (GST) दरामध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र. ४८/ UT ९३ (E Office No.9 ¥33) 


वाढ या कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीमध्ये बाढ झाल्याने पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे- 
अ. । योजनेचे नाव सुधारित तांत्रिक | मूळ प्रशासकीय | सुधारित 
क्र मान्यता दिनांक | मान्यता रक्कम | प्रशासकीय 
(रूपयात) मान्यता रक्‍कम 
(रूपयात) 
१ मो. इसंबरी, ता. वरूड १५.१२.२०२३ ८२३७४०० ९४५८९८९ 


अटी 


. उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अभियंता यांची राहील. 


२. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना 


नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली 
आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात 
घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर 
लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी 
योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून 
आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 


. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी 


येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतील घसारा किंबा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 


योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 


. सन 2083 मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या देखभाल 


दुरुस्तीअभावी, ast देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of electricity 
of bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आधिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या 
दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा 
परिषद यांची राहील. 


७. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा 


परिषदेची राहील. 
४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र. ४८/ UT ९३ (E Office No.9 ¥33) 


९. जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकोय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने जर सदर योजनेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्‍के प्रशासकीय खर्च घेण्यात आलेला असेल, तर तो वगळण्यात यावा. 


र. ज्या योजनांच्या निविदा दि. २१.०६.२०२२ पुर्वी स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत अशा 
योजनेच्या सुधारीत किंमतीतील वाढीब खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिश्याच्या मंजुर 
अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

तसेच ज्या योजनांना दि. २१.०६.२०२२ ब तदनंतर कार्यादेश देण्यात आले आहेत अशा 
योजनांना Discovered / Approved Cost संकल्पना लागू आहे. सदर योजनेकरिता Discovered / 
Approved Cost च्या मर्यादेपर्यंतचा खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे केंद्र ब राज्य हिश्याच्या मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. तसेच सुधारित 
प्रशासकोय मान्यतेनुसार मंजुर किंमतीतुन Discovered / Approved Cost बजा जाता शिल्लक खर्च हा जल 
जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिश्याच्या मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
2. सदर सुधारित प्रशासकोय मान्यता म्हणजे क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त प्रस्तावातील तांत्रिक 
बाबी. निविदा विषयक केलेली कार्यवाही व क्षेत्रिय निर्णय किंबा अनियिमितता असल्यास त्यास शासनाची 
मान्यता गृहीत धरण्यात येऊ नये. सबब, असे प्रकरण उद्भवल्यास त्यास संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा 
सर्वस्वी जबाबदार असेल. 
डॅ. प्रस्तुत योजनेस सुधारित प्रशासकोय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ 
मधील अ.क्र. (सहा) परिच्छेद क्र. २७(अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात 
येत आहे. 


ष्‌. “जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत shifting of connection ची परवानगी नसल्याने 
सदर तरतूद सुधारित योजनेत केली असल्यास त्याची अंमलबजावणी करु नये. 
&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२४०७१९१४५५३६९१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VANITA 
NARAYAN 


JADHAV 


( वनिता ना. जाधव ) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र बिधानसभा/ विधान परिषद. 
३) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 


४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र. ४८/ UT १३ (E Office No.9 ¥33) 


४) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

५) अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

६) जिल्हाधिकारी, अमरावती . 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 

८) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

९) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 

१०) मु.अ. तथा वि.का.अ., पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग,अमरावती 

१२) आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

१३) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती. 

१४) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती 

१५) अवर सचिव (पापु-०४/पापु- २०/पापु-१३), पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१६) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती 

१७) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवड नस्ती. 


४ पैकी ४ 


